गृहनिर्माण विभागस्तरावर जाहीरात 
माध्यमआराखडाच्या अंमलबजावणीसाठी 
नियुक्‍त करावयाच्या समितीमध्ये 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रआयो-२०२०/ प्र.क्र.१७९/गृनिधो-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ जून, २०२२. 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय:- सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई मावज - २०२०/ प्र.क्र. ३३/ 
का-३४, दिनांक १६ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना:- 


गृहनिर्माण विभागांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या 


बीडीडी चाळ पुनर्विकास, पत्रावाला चाळीचा पुनर्विकास, मोतीळाल नगर पुनर्विकास तसेच, 


नव्याने प्रस्तावित असलेल्या तालुका तिथे म्हाडा इ. योजनांच्या अनुषंगाने प्रचार व प्रसिध्दीबाबत 


जाहिरातीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच गृहनिर्माण विभागांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना 


(शहरी) तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या बीडीडी चाळ पुनर्विकास, पत्रावाला चाळीचा पुनर्विकास, 


मोतीळाल नगर पुनर्विकास तसेच, नव्याने प्रस्तावित असलेल्या तालुका तिथे म्हाडा इ. योजनांच्या 


अनुषंगाने प्रचार व प्रसिध्दी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांचे मार्फत करण्याबाबतचा 


प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तथापि, वाचा येथील क्र. १ शासन निर्णयान्वये, शासनाच्या 


विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोकाभिमूख योजना/ प्रकल्प्‌ यांच्या प्रसिध्दीसाठी 


जाहीरात संस्थाची करण्यात आलेले नियुक्‍ती आदेश संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांनी सूचीत केल्यानुसार व त्यांच्या सहमतीने गृहनिर्माण 


विभागांतर्गत विविध योजना/ प्रकल्पांचा प्रचार व प्रसिध्दीसाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/ प्र.क्र.१७९/गृनिधो-२ 


अ.क्र समितीतील सदस्य्‌ पदनाम 
१. | प्रधान सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. समिती अध्यक्ष 
२. । संचालक (माहिती व प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क विभाग, | तांत्रीक सदस्य्‌ 
मंत्रालय, मुंबई. 
३. | उप सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
वरिष्ठ सहायक संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, | तांत्रीक सदस्य्‌ 
मुंबई. 
५. । अवर सचिव (गृनिधो-२), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य्‌ सचिव 


२. सदर नियुक्‍त समितीला जाहीरातीच्या माध्यम आराखडाची अंमलबजावणी 


करण्यासाठीचे सर्व अधिकार राहतील. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/०१"५/.गीक्ीचा89[॥9.90/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०६२२१३०७३७९६०९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by RAJU GULABRAO 
AMBADEKAR 
Date: 2022.06.22 13:11:06 +05'30' 
(राजु अंबाडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, (पत्राने) 

२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन विभागख्मंत्रालय, मुंबई 

४. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 

गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई-५१. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,पुणे/ नागपूर. 

७. मुख्य अधिकारी, सर्व गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळे. 

(मुंबई/कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर) 

८. सर्व उप सचिव/ अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. विधानपरिषद सभापती/ मा. विधानसभा अध्यक्ष यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

१०. मंत्री ( गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१३.सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१४. निवडनस्ती (गृनिधो-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


